मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
नाबार्ड मालिका-२८ अर्थसहाय्य अंतर्गत 
जळगांव जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५६९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १ फेब्रुवारी, 2023 


वाचा : 
q 


— 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.०८/पंरा-७, दिनांक ११ 
डिसेंबर, २०१५. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 
मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२२००/२०२२, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२. 
शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ च्या नाबार्ड मालिका-२८ अर्थसहाय्य अंतर्गत 
जळगाव जिल्ह्यातील रस्त्याची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्याच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस 
खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


AJ 
— 


& 


र्ट 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी कामाची । कामाची वर्षे 
क्र. क्रमांक (कि.मी) अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम (रू. व दुरुस्ती 
wal) अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 


शाहापूर-पाडसे ते चोपडाई-कोंढावड रस्ता 
(भाग लांबी शाहापूर-पाडसे ते झाडी 
शिरसाडे)(1३-०७, VR- ८१, १०८, ODR- | ९.१४० ७५०.२५ ३३.३७ 
७९) 


NAB-JLG 
(Il) ७१ 


i अमळनेर 


२ | भुसावळ | NAB-JLG | रा.मा.-४४- मिरगव्हाण ते जोगलखोरी | ८.३७० ६१९.०१ २६.३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५६९/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. क्रमांक (कि.मी.) अंदाजीत । नियमित देखभाल 
रक्‍कम (रू. व दुरुस्ती 
लक्ष) अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
(II) ७२ रस्ता (भाग लांबी रा.मा.-४४- मिरगव्हाण- 
वांजोला- सुनसगाव फाटा ते वराडसीम) 
(13-०६, VR-©2, 03) 
रा.म.मा.-२११-डेराबर्डी-करगाव-तरवाडे- 
चाळीसंगाव | 8-७ | बोरखेडा क अजर ताचा ee 
३ | चाळीसगाव माहा : ते चाळीसगाव हद्द रस्ता १४.७५० ११४८.९५ ४९.३० 
(13-०२, VR-2¢,99, ५४,७८, 011१-६७) 
ee रा.म.मा.-७५३ बी ते दोदवाडे रस्ता (भाग 
8 चोपडा ie _ | लांबी चहार्डी-निमगव्हाण-तांदलवाडी ते | १०.६०० ८९४.६९ ४१.१९ 
दोंदवाडे) (TR-08, ODR-08, ७३-०६) 
रा.म.मा.-७५३ L पहूर हिवरखेडा दिगर 
‘ पिंपळगाव-कमानी-जांभोळ चिंचखेडा ते वेत गक प 
Shier रि के! me) वी 
: शोंगोळा रस्ता : 
जामनेर | NAB-WLG- (VR-99, VR-93&, ODR-3, 039१-३९) 
जामनेर = oe 
(Il)- ७५ .मा.-४१ नेरी दिगर ते तालुका हद्द रस्ता 
(कासमपुरा) (भाग लांबी सारवा प्र. ल. नांद्रा 
& lege vie oe ४.७४० ४२८.१२ १९.०० 
ते तालुका BE ( 
(VR-933, VR-94Z, ७३-९२) 
भोकर ते रा.म.मा.-०६ (जळगाव) रस्ता 
वि जळगाव | NAB-ULG- (भाग लांबी भोकर-पलसोद-जामोद- Se oleae at 
.230 ०५३. : 
(Il) -l9§, आमोदे ते गाढोदे रस्ता ॥1-०६, ODR- : oa 
४४) 
रा.म.मा.-०६ ते भांडगुरा रस्ता (भाग लांबी 
मुक्ताईनगर NAB-JLG- तालुका 
८ | मुक्ताईनगर sites सातोड-तरोडा-भांडगुरा ते तालुका हद्द | 0.290 ५४०.२९ २३.९३ 
रस्ता) (/३-२१) 
रा.मा.-१७ तारखेडा-वाडी-राजुरी बु.- 
भोजा-चिंचपुरा-पिंप्री बु.-पिंपळगाव रेल्वे 
र ae NAB-JLG- | स्टेशन-तालुका हद्द-मोराड रस्ता (भाग वडी व व 
लांबी चिंचपुरा oO, छ .GO ७, 
(॥)-७८ लांबी वाडी-राजुरी बु.-भोजा-चिंचपुरा- र 
पिंप्री बु.-पिंपळगाव रेल्वे स्टेशन-तालुका 
Be) 
सावरखेडा ते देवगाव-हनुमंतखेडा-वाघरी- 
NAB-JLG- नगाव-बहुटे 
a पारोळा fice मोरफळ-नगाव-बहुटे रस्ता) १३.८३० १३२४.१४ ५८.७० 
(13-०५, VR- 49, ११४, १३६, १३०, १४४) 
NAB-JLG- | रा.मा.-०४ वाघोडे बु. ते कोचुर-सावखेडा- 
शि रावेर a 949.490 4900.28 ५०.२३ 
(I) -८० लोहारा रस्ता (TR-08, /-८१,६३, 24) 
एकुण ११ कामे ११४.३५० । ९५५४.०७ ४२०.२८ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५६९/बांधकाम-४ 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Blea देण्यात यावेत. 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अज्ञा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. तसेच नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी (RIDF) योजनेच्या 
सुधारित अटी व शार्तीनुसार RIDF अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या स्थळी 
प्रकल्पाची माहिती दर्शविणारा विहित नमुन्यातील फलक लावण्यात यावा. 

Vv) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५६९/बांधकाम-४ 


vii) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/आदिवासी/नक्षल प्रभावित क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रामध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने तपासणी करून 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतूद केलेबाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) नाबार्डकडून अर्थसहाय्य (09) 
(०१) मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना- नाबार्ड कर्ज सहाय्यातून करण्यात येणारी कामे, ५३ मोठी 
बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२०६” या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११५१९३७२५२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.02.01 18:10:25 
+05'30' 
(प्रशांत वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव(मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
) खाजगीसचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक विभाग, 
नाशिक. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.५६९/बांधकाम-४ 


१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
जळगाव. 
) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगाव. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 
) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


